“माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा अभयारण्य व 
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना” या योजनेत्तर 
योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील सहाय्यक 
वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पद सन २०२३-२०२४ 
मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६१/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर २०२३. 


वाचावे :- 

१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दिनांक 
१३.०९.२०१९. 

२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दिनांक 
२१.०९.२०२१. 

३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६५/फ-१, दिनांक 
१७.०३.२०२२. 

४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.ई६५/फ-१, दिनांक 
१६.०९.२०२२. 


५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : 
कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०५(२२-२३)/१८९, दिनांक १७.०१.२०२३. 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दिनांक ०८.०२.२०२३. 

७. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०२.२३/प्र.क्र.६१/फ-१ दिनांक १३.०३.२०२३. 

८. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दिनांक ३१.०८.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


“माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा अभयारण्य व ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना” या योजनेत्तर 
योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ पदाला सन २०२२-२०२३ मध्ये 
संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत चालू 
ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. 


२. यांनी “माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा अभयारण्य व ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना” या 
योजनेत्तर योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ पदाला सन २०२३-२०२४ 
मध्ये दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ५ च्या शासन मान्यतेसाठी सादर 
केला होता. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६१/फ-१ 


अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आले होते त्यानुसार “माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा अभयारण्य व ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची 
स्थापना” या योजनेत्तर योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ पदाला सन 
२०२३-२०२४ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्रमांक ७ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 


४. आता प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ८ निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ८ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये “माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा 
अभयारण्य व ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना” या योजनेत्तर योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील 
सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ पदाला सन २०२३-२०२४ मध्ये दिनांक 09.08.2023 ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. “माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा अभयारण्य व ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना” या योजनेत्तर 
योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ पदाच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च 
"२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीव, ११० वन्यजीवन संवर्धन, 
(००) (०१) निसर्ग संवर्धन व वन्य पशु संरक्षण (२४०६ ०७६६)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध होणार्‍या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: असंक - १००४ / प्र.क्र.१२ /(भाग-२)/ 
२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१५३००४७२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR = 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
DN: OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 


sabb63f1f3ab6258c7e318f8¢3713 


tra, 

F03C668B12EBA1DBODDSE2848 
ESH TUKARAM SAWARDEKAR 
30° 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६१/फ-१ 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 

६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
८. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती) 


KKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


